पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस 
अधीक्षक या अस्थायी पदास मुदतवाढ 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/ पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ सप्टेंबर,२०२२. 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.रापोसे-०१/२००१/प्र.क्र.४३/पोल-१अ, दि. ११.०५.२००१. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.रापोसे-१३०८/प्र.क्र.२२८/पोल-१अ, दि. २२.१०.२००९. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.रापोसे-१७१७/प्र.क्र.३७५/पोळ-१अ, दि. २८.१२.२०१७. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८.०१.२०१८. 


) 
) 
) 
) 
) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३, दि. 90.08.2092. 
) 
) 
) 
) 


AN AD 


०८ 


(> 
ae 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपषपीओ-३६१७/प्र.क्र.११७/पोल-३, दि. 90.04.2094. 
शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३, दि.२१.०९.२०२०. 

८) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३, दि.२४.०३.२०२१. 

९) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३, दि.३०.०९.२०२१. 

90) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३, दि.२३.०३.२०२२. 

११) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व a), पोलीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/ मुदतवाढ/सपोमनि (आस्था)/८०/२०१६, 
दि.०२.०८.२०२२. 

१२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 

शासन निर्णय:- 

राज्य पोळीस दलाच्या पुनर्रचनेअंतर्गत उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथे नमूद दिनांक 

99.04.2009 च्या शासन निर्णयान्वये पोलीस अधीक्षक/पोळीस उपआयुक्त या संवर्गात ३० पदे निर्माण 
करण्यात आली असून, उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्टात नमूद ३० 
पदांपैकी अ.क्र.१३ ते १९ येथे नमूद अतिरिक्‍त समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल या ७ पदांचे 
उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ येथे नमूद दिनांक २२.१०.२००९ च्या शासन निर्णयान्वये फेरवाटप करण्यास 
मान्यता देण्यात आली आहे. सदर फेरवाटप केलेल्या ७ पदांपैकी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरीळ सहायक पोलीस महानिरीक्षक (आस्था) या अस्थायी पदास 


£39) 


9 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३ 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.५ येथे नमूद दिनांक १०.०४.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
आली आहे. उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.६ येथे नमूद दिनांक १०.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये सहायक 
पोलीस महानिरीक्षक (आस्थापना), हे पद अपर पोलीस महासंचालक(आर्थिक गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधीक्षक या पदात स्थानांतरीत/वर्ग करण्यात आले असून, हे पद 
अस्थायी स्वरूपाचे आहे. या पदास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१० येथे नमूद दिनांक 23.03.2022 च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या कालावधीकरिता मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. आता सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांनी उपरोक्‍त संदर्भाधिन क्र.११ येथे नमूद दिनांक ०२.०८.२०२२ च्या पत्राव्दारे पोलीस 
महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील पोळीस अधीक्षक या पदास दि.०१.०९.२०२२ 
पासून मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केली आहे. 

२. उक्त पदे ज्या परिस्थितीत निर्माण करण्यात आली होती ती परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. 
यास्तव, उक्त पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील पोलीस अधीक्षक या 
पदास दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ 
देण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 

१) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ 
ऑगस्ट २००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 
आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 
आव्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

३) कोणत्याही परिस्थितीत सर्व पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून मान्यता घेण्याबाबत 
वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.१२ येथील दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयानुसार सूचित 
केलेले आहे. 

३. उक्त खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.*“२०५५-पोलीस-००१-संचालन व प्रशासन(००)(०१)-पोळीस 
निरीक्षणालय” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक.,दिनांक 
१८.०८.२०२२ व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


x 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमांक : सीटीई ३६१८/प्र.क्र.१६/पोल-३ 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१३१७१३५२५६२९ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
IN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


Dl 
DEPARTMENT, 
5. 25ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efe 


2.54. 
5507९9800173423779१, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
KA B A R E serial INumber=5CB43A03D973F F96AABBFO2A74864A46813 
99FE663D8FBDE0441AS96BEB3ACDD, cn=RUPALI SANJOG 
९१७, 


SARE 
Date: 2022.09.13 17:18:54 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

६. गृह विभाग, कार्यासन (पोळ-१ओ). 

७. वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 

८. निवड नस्ती (पोल-३). 


०८ “७ AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


